उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या 
अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या ४ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील ५२ अस्थाई पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.८७/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, कॉम्पलेक्स बिल्डींग, 
जी.टी.हॉस्पिटल आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २० एप्रिल, २०१८. 


Fel 
ral 
— 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/२०१८-१९/लातुर/अपदे/२२५२-५३/१८, दि.०३.०३.२०१७. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.४०/आरोग्य-४, 
दि.३०.०१.२०१८. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक., दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या ४ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील ५२ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.३०.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या 
४ उपजिल्हा रुग्णालयातील यासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या ५२ अस्थाई पदांना खालील 
अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शार्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


सदर पदांवरील खर्च २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०- 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०९) महाराष्ट्र 
आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० 


aa निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.८७/आरोग्य-४ 


४६२४)” व “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, 
००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे. (२२१० ०४१३)” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१२३९२४०६१७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c947 
03436c07cda664672d20607766dc59d345b 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V eC 9fa2e5835af2 15c6a80eae8F70eaf87b0cf68 

१6३, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2018.04.20 12:32:00 +05'30' 


(प्रमो.बलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा ) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर ), मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 


सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 


१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ२ पैकी २ 


4 ; ’ हि स eS Ne यी ७3% ५, 
विवरणपत्र - अ | 


अस्थाई पदे दि.०१.०३.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 


क ier पदांची वेतनश्रेणी Sart 
संख्या 


eT MES र र 
उपजिल्हा रुग्णालय,उमरगा जि.उस्मानाबाद 


a 
aan २०० रेलोमरु vant, Rte ry 
aso. Vitae ४ावॅसभ > विर: wk 
ह्य 
ae 


तात्पुरते पदे प्रथमता ज्या शासन निर्णयाने मंजूर झाले तो शासन 
निर्णय क. व दि. 


“|: 


२२१० वैद्यकिय व सार्वजनिक 
आरोग्य, of A आ.००१ संचालन 
व प्रशासन (०१) ( ०९) महाराष्ट्र 
आरोग्य सेवा बिकास प्रकल्पाअंतर्गत 

ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयाचे 

उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये , 

श्रेणीवधन २२१०४६२४ 


|“ 


आरोग्य ०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०८ )प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालया इतका दर्जा 
वाढविणे (२२१००४१३) 


विवरणपत्र - अ 


अस्थाई पदे दि.०१.०३.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी ढे 
तात्पुरते पदे प्रथमता ज्या शासन निर्णयाने मंजूर झाले तो शासन 
निर्णय क्र. व दि. 


हा SHE ah वशा ववी 


उपजिल्हा रुग्णालय,उदगीर जि.लातुर 


gi शानिक़र-जाबॅप्र-२००३/सीआर- ३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५- ०४ 


शानिकर-जाबॅप्र-२००३/सीआर- ३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५- ०४ 
शानिक्र-जाबॅप्र-२००३/सीआर- ३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५- ०४ 


वैद्यकिय अधिकारी (अपघात कक्ष) वर्ग-२ 

ote wi ey 

ater बकर 
3 


a. ce 
a 
Re 
rs 


लनिकनाकी-२०, ye Yeon, ten ea 
एकुण अन तीत क क सती 


२२१० वैद्यकिय व सार्वजनिक 
आरोग्य, of A आ.००१ संचालन 
व प्रशासन (०१) (०९) महाराष्ट्र 
आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पाअंतर्गत 
ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयाचे 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये , 
श्रेणीवधन २२१०४६२४ 


| 


विवरणपत्र - अ 


अस्थाई पदे दि.०१.०३.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी 
तात्पुरते पदे प्रथमता ज्या शासन निर्णयाने मंजूर झाले तो शासन 
निर्णय क्र. व दि. 


उपजिल्हा Sars wat जि.बीड 
tata अधिकरी (amen ee) ee 
Boe 
aE 
शानिक्र-जाबॅप्र-२००३/सीआर- ३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५-०४ 


rarer सहाय्यक बर्गर ay 
शानिकर-जाबॅप्र-२००३/सीआर- ३/जाबॅक/ आ-४, दि.२४-५-०४ अपघात विभाग सेवक वर्ग-४ ay VEY ०-७४४० 
शानिक़-जाबॅप्र-२००३/सीआर- ३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५- ०४ कक्षसेवक .वर्ग-४ 


२२१० वैद्यकिय व सार्वजनिक 
आरोग्य, of A आ.००१ संचालन 
व प्रशासन (०१) ( ०९) महाराष्ट्र 
आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पाअंतर्गत 

ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयाचे 

उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये , 
श्रेणीवधन २२१०४६२४ 


००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०८ )प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 

ग्रामीण रुग्णालया इतका दर्जा 
वाढविणे (२२१००४१३) 


«र >>>. Ay 
geezer 


विवरणपत्र - अ 
अस्थाई पदे दि.०१.०३.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी प ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 


तात्पुरते पदे प्रथमता ज्या शासन निर्णयाने मंजूर झाले तो शासन र | पदांची 
निर्णय क्र. व दि. संख्या 
पणहला St ane: ER 


उपजिल्हा रुग्णालय,मुखेड जि.नांदेड 


शानिकर-जाबॅप्र-२०० ३/सीआर- ३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५-०४ वैद्यकिय अधिकारी (अपघात कक्ष) वर्ग-२ . म्ह १५६००-३९ १०० 


शानिक्र-जाबॅप्र-२०० ३/सीआर- ३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५- ow परिसेविका वर्ग- 


( 
र as 
शानिकर-जाबॅप्र-२०० ३/सीआर- ३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५-०४ अधिपरिचारीका वर्ग-३ 
शानिकर-जाबॅप्र-२००३/सीआर-३/जाबॅक/आ-४, दि.२४-५-०४ औषध निर्माता वर्ग-३ शा 


q@ 


२२१० वैद्यकिय व सार्वजनिक 
आरोग्य, of सा आ.००१ संचालन 
व प्रशासन (०१) ( 0%) महाराष्ट्र 
आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पाअंतर्गत 
ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयाचे 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये , 
श्रेणीवधन २२१०४६२४ 


शानिक्र-जाबॅप्र-२००३/सीआर-३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५- ०४ प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग- ३ ५२००-२०२०० 
शानिक्र-जाबॅप्र-२००३/सीआर-३/जाबॅक/आ-४, दि. २४-५- ०४ अपघात विभाग सेवक वर्ग-४ 
शानिक्र-जाबॅप्र-२००३/सीआर-३/जाबॅक/आ-४, दि.२४-५-०४ कक्षसेवक .वर्ग-४ 


शानिकृ.आरएलएच- १०९ ०/५ १९५/आ-४,दि. १६. १.९२ 


|“ 


२२१०-वैदयकीय सेवा व are 
आरोग्य ०६-सार्वजनिक आरोग्य 
०० १-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०८)प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालया इतका दर्जा 
वाढविणे (२२१००४१३) 


८ सफाईगार वर्ग-४ ४४४ ०-७४ड४० 


